Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ८ , अंक ११ ] गुरुवार ते बुधवार , मार्च १७-२३ , २०२२ / फाल्गुन २६ , शके १ ९ ४३ - चैत्र २ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये ३०.०० 


: 


1 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


. 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


१-२ 


, 


व 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 

नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ नागपूर 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


, 


, 


१-८ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


, 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२० . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


, 


1 


1 


1 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये . 

क्रमांक अ.का. - उपजि- ( भू . ) विपाविमक्र . २ - कावि - १३६-२०२२. 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) च्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 
ना . - एक -१ ( २०५ ९ ) . 

( १ ) 


5 


“ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १७-२३ , २०२२ / फाल्गुन २६ , शके १ ९ ४३ - चैत्र २ , शके १ ९ ४४ 


1 


, 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) . 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूची मध्ये तपशील नमूद करावा ) . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ क्रमांक २ , भंडारा यास पदनिर्देशित करीत 
आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३ - एलक्युएन २०२१-२०२२ , मौजा शेडी - सोमनाळा , तालुका पवनी , जिल्हा भंडारा . 

, 
अनुक्रमांक 

संपादनाखालील 

क्षेत्र 


, 


, 


भूमापन क्रमांक 


( 
9 
) 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर . चौ . मी . 


१ 


२२१ 


0.09 


२ 


२२२ 


०.०१ 


३ 


२४५ 


०.०२ 


४ 


२४६ 


०.०१.५० 


५ 


२४४ 


०.०१.५० 


६ 


२४३ 


०.००.५० 


७ 


२५२ 


0.09 


८ 


२५१ 


०.०३ 


९ 


२५३ 


०.०१ 


१० 


२५० 


०.०१ 


११ 


२५४ 


०.०५ 


१२ 


0.03 


९ २ / २ 
३३७ 


१३ 


0,03 


१४ 


३३६/२ 


०.००.५० 


१५ 


३२८ 


०.००.५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १७-२३ , २०२२ / फाल्गुन २६ , शके १ ९ ४३ - चैत्र २ , शके १ ९ ४४ 


3 


, 


अनुसूची - एक - चालू 

( २ ) 


( 
१ 
) 


( ३ ) 
हे . आर . चौ . मी . 


१६ 


0.09 


१७ 


३२ ९ 
३३० 
३३१ 


०.०१.५० 


१८ 


०.०२ 


१ ९ 


३३२ 


०.०१ 


२० 


३३३ 


०.०२ 


२१ 


३३४ 


०.०४ 


२२ 


०.०३ 


२३ 


२८३ 
३०५ 
३०४ 


०.०४ 


२४ 


०.०३ 


२५ 


३०३ 


०.०३ 


२६ 


३०२ 


०.०४ 


२७ 


२ ९ ६ 


०.०५ 


एकूण 


०.५ ९ 


- 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव 

गोसीखुर्द प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

गोसीखुर्द उजवा कालवा सा . क्र . २१४६० मी . वरून निर्गमित शेळी उपसा सिंचन योजनेकरिता व 

आवश्यक रस्त्याच्या कामाकरिता . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

शेळी उपसा सिंचन योजनेद्वारे गोसीखुर्द उजवा कालव्याचा सा . क्र . २१४६० मी . येथून पंपाद्वारे पाणी 
उचलून २१६३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे . तसेच सार्वजनिक पाणीपुरवठा व उद्योगधंदे 
यामध्ये वाढ होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदर भूसंपादित जमिनीमुळे बाधीत व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची - चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 
कार्यकारी अभियंता , गोसीखुर्द डावा कालवा विभाग , वाही ( पवनी ) यांचे कार्यालयीन जावक क्रमांक २७४० - चिशा - गोडाकावि -२०२१ , दिनांक 
१८-१२-२०२१ नुसार भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील 
सहा चे पोटकलम ( २ ) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार तसेच पर्यावरण विभागाची मान्यता आदेश क्र . No. - 11016 ( 7 ) -84 - EN . 5 - IA , दिनांक ३-०२-१९ ८८ 
अन्वये बुडीत क्षेत्र तसेच लाभक्षेत्रातील कामे ( उपसा सिंचन , जलसिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी कालवे , वितरिका ईत्यादी ) सामाजिक परिणाम 
निर्धारणातून सूट देण्यात आली असल्याचे कळविले आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे नाव , पदनाम प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 

निरंक 
टीप उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ क्र . २ , भंडारा यांचे कार्यालयामध्ये 
निरिक्षण करता येईल . 


1 


: 


: 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १७-२३ , २०२२ / फाल्गुन २६ , शके १ ९ ४३ - चैत्र २ , शके १ ९ ४४ 


1 


, 


1 


, 


1 


5 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२१ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) अन्वये . 

क्रमांक अ.का. - उपजि - भू.विपाविमक्र .२ - कावि - १४४-२०२२ . 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) च्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना 

उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) . 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) . 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ क्रमांक २ , भंडारा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२ - एलक्युएन २०२१-२०२२ , मौजा खोकरी - ढोरप , तालुका पवनी , जिल्हा भंडारा . 

, 

. 
अनुक्रमांक 

संपादनाखालील 

क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर . चौ . मी . 

१५८ 
२ १६० 

०.०१.५० 
३ १६२ 

०.०१.५० 


, 


भूमापन क्रमांक 


( 
9 
) 


१ 


०.०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १७-२३ , २०२२ / फाल्गुन २६ , शके १ ९ ४३ - चैत्र २ , शके १ ९ ४४ 


, 


अनुसूची - एक - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर . चौ . मी . 

0.03 


४ 


१६३ 


१६४ 


०.०४ 


६ 


१६५ 


0.03 


७ 


१८४/१ 


०.०२ 


८ 


१८२ 


०.०६ 


९ 


१७ ९ 


०.०२ 


१० 


१८० 


०.०६ 


११ 


९ 


०.०२ 


१२ 


१३ 


०.०२.५० 


१३ 


१५ 


०.०२ 


१४ 


१६ 


०.०१.५० 


१५ 


१७ 


०.०२ 


१६ 


१ ९ 


०.०१.५० 


१७ 


२० 


०.०१.५० 


१८ 


२३ 


०.०१ 


१ ९ 


२७ 


0.09 


२० 


२६ 


०.०१.५० 


२१ 


२ ९ 


०.०१ 


२२ 


३० 


०.०१.५० 


२३ 


३१ 


०.०१.५० 


२४ 


३२ 


०.०१.५० 


२५ 


३३ 


0.09 


२६ 


१२ 


०.०१.५० 


एकूण 


०.५५.५० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


गोसीखुर्द प्रकल्प . 
गोसीखुर्द उजवा कालवा सा . क्र . २१४६० मी . वरून निर्गमित शेळी उपसा सिंचन योजनेकरिता व 
आवश्यक रस्त्याच्या कामाकरिता . 
शेळी उपसा सिंचन योजनेद्वारे गोसीखुर्द उजवा कालव्याचा सा . क्र . २१४६० मी . येथून पंपाद्वारे पाणी 
उचलून २१६३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे . तसेच सार्वजनिक पाणीपुरवठा व उद्योगधंदे 
यामध्ये वाढ होणार आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


. 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदर भूसंपादित जमिनीमुळे बाधीत व्यक्ती विस्थापित होत नसल्यामुळे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 


ना . - एक -२ ( २०५ ९ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १७-२३ , २०२२ / फाल्गुन २६ , शके १ ९ ४३ - चैत्र २ , शके १ ९ ४४ 


, 


अनुसूची - चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 
कार्यकारी अभियंता , गोसीखुर्द डावा कालवा विभाग , वाही ( पवनी ) यांचे कार्यालयीन जावक क्रमांक २७४० - चिशा - गोडाकावि -२०२१ , दिनांक 
१८-१२-२०२१ नुसार भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील 
सहा चे पोटकलम ( २ ) मध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार तसेच पर्यावरण विभागाची मान्यता आदेश क्र . No. - 11016 ( 7 ) -84 - EN . 5 - IA , दिनांक ३-०२-१९ ८८ 
अन्वये बुडीत क्षेत्र तसेच लाभक्षेत्रातील कामे ( उपसा सिंचन , जलसिंचन सुविधा निर्माण करण्यासाठी कालवे , वितरिका ईत्यादी ) सामाजिक परिणाम 
निर्धारणातून सूट देण्यात आली असल्याचे कळविले आहे 


: 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे नाव पदनाम 
ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
निरंक 


: 


निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ क्र . २ , भंडारा यांचे कार्यालयामध्ये 
निरिक्षण करता येईल . 


संदीप कदम , 


भंडारा : 
दिनांक ४ मार्च २०२२ . 


जिल्हाधिकारी , भंडारा . 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२२ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक भू.सं. - अका - प्रस्तू १-७२-२०२२. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केलेला आहे . ) यांच्या कलम ११ 
च्या पोटकलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ९९९ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


1 


1 


, 


आणि ज्याअर्थी , चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 


, 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


- 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र 

म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १७-२३ , २०२२ / फाल्गुन २६ , शके १ ९ ४३ - चैत्र २ , शके १ ९ ४४ 


, 


. 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याची कार्य पार पाडण्यासाठी प्रकाश चं . संकपाळ , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चिमूर , जि . चंद्रपूर यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


1 


अनुसूची - एक 


- 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२६-६५-२०२१-२०२२ , गांव मौजा , खापरी ( जा . ) , तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर . 
अनुक्रमांक स नंबर / गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण संपादनाखालील आराजी 

क्षेत्र 

क्षेत्र 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


५/२ 


२०२ 


०१० 


एकूण 


२०२ 


० १० 


प्रकल्पाचे नांव 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
लाल नाला उपसा सिंचन योजना , लघु पाटबंधारे विभाग , वर्धा , 
मौजा खापरी ( जा . ) , तालुका चिमूर , येथील लाल नाला उपसा सिंचन योजने अंतर्गत उजव्या 
वितरीकेच्या मातीकाम व बांधकामाकरिता . 


f 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


: 


. 


सामाजिक फायदे 


लाल नाला उपसा सिंचन योजना प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व 
शेत जमिनीला होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


—निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजना सारांश 

—निरंक 


भाग १ ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १२३ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक भू.सं. - अका - प्रस्तू १-७७-२०२२ . 


, 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा केलेला आहे . ) यांच्या कलम ११ 
च्या पोटकलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ९९९ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , मार्च १७-२३ , २०२२ / फाल्गुन २६ , शके १ ९ ४३ - चैत्र २ , शके १ ९ ४४ 


, 


- 


आणि ज्याअर्थी , चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने , कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वरे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - याची कार्य पार पाडण्यासाठी प्रकाश चं . संकपाळ , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चिमूर , जि . चंद्रपूर यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 

अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


1 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२७-६५-२०२१-२०२२ , गांव मौजा , सावरी , तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर . 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण संपादनाखालील आराजी 

क्षेत्र 

क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर 


( 
१ 
) 


हे . आर 


१ 


४२/२ 


१६८ 


०० ९ 


एकूण 


१६८ 


०० ९ 


प्रकल्पाचे नांव 


: 


1 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील 


: 


, 


1 


सामाजिक फायदे 


: 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
लाल नाला उपसा सिंचन योजना , लघु पाटबंधारे विभाग , वर्धा . 
मौजा , सावरी , तालुका चिमूर , येथील लाल नाला उपसा सिंचन योजने अंतर्गत उजव्या 
वितरीकेच्या मातीकाम व बांधकामाकरिता 
लाल नाला उपसा सिंचन योजना प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व 
शेत जमिनीला होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

—निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजना सारांश 

—निरंक 


: 


चिमूर : 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२२ . 


प्रकाश चं . संकपाळ , 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 

अधिकारी , चिमूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


